राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ करीता 
MA औषधे तसेच रक्‍तदाब व मधुमेहाच्या 
औषधांच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५३/आ -७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा :- 

१) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/९()/ ३२१- 
9/Medicine २॥/७॥856/प्र.मा./२८०९-१०/१८, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१८ 

२) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/९0)/ ३२१- 
9/Medicine ?॥॥/०॥856/प्र.मा./४०७४-७५/१८, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१८ 

३) सम क्रमांकाचा दिनांक ५ नोव्हेंबर, २०१८ चा शासन निर्णय. 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक :- 


या विभागाच्या संदर्भ क्र. 3 च्या शासन निर्णयान्वये आवश्‍यक औषधे तसेच रक्‍तदाब व 


मधुमेहाच्या औषधांच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. सदरहू शासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मधील तक्त्यातील अ.क्र. ७ येथील औषधाचे नाव 


“Glimipiraide 1 mg” च्या ऐवजी “Glimepiride 1 mg”, अ.क्र.९ येथील ५ व्या रकान्यातील 
“3G 308940” च्या ऐवजी “३६२७४१५०” असे वाचावे. तसेच या परिशिष्टामधील तक्त्यातील 
अ.क्र.१० येथील रकाना २ मध्ये “Premix Insuline Ing 10 ml” च्या ऐवजी “Premix Insuline Inj 10 


ml” व रकाना ७ मधील रक्कम “६५२९६८” च्या ऐवजी “६५२९४६८” असे आणि सदरहू 


तक्त्यातील शेवटच्या ओळीतील “११५१४०७२” च्या ऐवजी एकूण रक्‍कम “१०१५१४०७२” असे 


वाचावे. 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५३/आ -७ 


३. तद्नंतर परिशिष्ट-ब मधील तक्त्यातील अ.क्र.१ येथील रकाना-२ मधील औषधाचे नाव 
“Glibenclamide Tab 5 mg mg” च्या ऐवजी “Glibenclamide Tab 5 mg”, अ.क्र.१२ येथील ५ व्या 


रकान्यातीलळ “६१६८०७५” च्या ऐवजी “६१८६०७५” आणि अ.क्र. 93 येथील औषधीचे नाव 


“Glimipiraid 2 mg” च्या ऐवजी “Glimepiride 2 mg” तसेच, सदरहू शासन निर्णयातील परिच्छेद 


१ च्या परिशिष्ट-ब खालील उप परिच्छेदामधील “NHM Drugs and Services” च्या ऐवजी “NHM 


Free Drug Services” असे वाचावे. 


8. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११२९१६४०४८९४१७ असा आहे. 


हा शासन निर्णय शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by 5. A. 


S A Pedgaonkar 
. 1. DN: CN = 5. A. Pedgaonkar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government 
P d k Of Maharashtra, OU = Social 
e (1 चै (0 al a [ Justice And Special Assistance 
Department 
Date: 2018.11.30 16:17:22 +05'30' 
(सु. अ. पेडगांवकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

Wa:- 

१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

३) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 

४ सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

६) महाळेखापाल (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 
) 
) 


५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


